Ses Government of Maharashtra 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, | General Administration Department, Mantralaya, 
विस्तार इमारत, सातवा मजला , | Annexe Building, Seventh floor, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, Madame Cama Road,Hutatma Rajguru Chowk, 


मुंबई-४०० ०३२. Mumbai 400 032. 


@ 022- 22794179 


क्रमांक : डीसीए १११६/ प्र. क्र.१४१/२८-अ, दिनांक:-१६ जुले, २०१९ 


विषय :- विमानचालन संचालनालयाचे जुहू विमानतळावरील 
SIR क्र.६ च्या (रु.६,५७,०३५.४०/--- अनुज्ञेय कर) वाढीव भाड्यास मंजूरी 
देण्याबाबत... 


ज्ञापन:- 


अधिदान व लेखा अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, विमानचालन संचालनालयाच्या 
जुहू SR क्र.६ येथे स्थित असलेल्या कार्यालयाच्या भाड्यात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने 
सन २०१९-२० करीता वाढ केली आहे. यास्तव सदर कार्यालयासाठी एप्रिळ २०१९ पासून दरमहा 
रु. ६,५७,०३५/- (अक्षरी रूपये सहा लाख सत्तावन्न हजार पस्तीस फक्त) इतके भाडे + अनुज्ञेय कर 
अदा करण्यास सदर ज्ञापनाद्वारे मंजूरी देत आहे. 


२. या प्रित्यर्थचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखीशीर्षांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. ए-४ 

२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा 

(११४) परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण 
(००) (०२) विमानचालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
(२०७००१५६) १४-भाडेपट्टी व कर 


३. सदर बाबीसाठी संचालक विमानचालन संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी व 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्ञापन शासन निर्णय वित्त विभाग विअतप्र १००८/ प्र.क्र. ७०/२००८/ विनियम, दिनांक 
१५.०५.२००९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला 
उपविभाग (एक) अनुक्रमांक १० नियम ११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ मधील 
नियम १४७ (क) खाली टीप-१ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः डीसीए १११६/ प्र. क्र.१४१/२८-अ 


षु 7 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०७१६१६३८५४३६०७ असा आहे. 


हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे . 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 


उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 


BHARAT 
BUDHASJI 
GAWADE 


lly signed by BHARAT BUDHAJ! GAWADE 


}03d0b23c9b2e64564546661363400c4a360 
e6c6fbdefca273e2f5d2a43bi ICode=400032, 
MANTRALAYA MUMBAI, 
rialNumber=af4e3993e4dd361 0fcb21aece361e641ad 
3d33d96f04d57673c4fca72eb 1092, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=BHARAT 
BUDHAJI GAWADE 
Date: 2019.07.16 16:45:25 +05'30 


(4. बु. गावडे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


३. महाव्यवस्थापक (एल.एम.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरी विमानक्षेत्र, जुहू, मुंबई-५४ 


& व 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


